जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समितीच्या 
बैठकीसाठी स्कूल बस वाहतूक संघटनेच्या 
प्रतिनिधीस आमंत्रित करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिबहन) विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
शासन परिपत्रक, क्रमांक - एमव्हीआर-०३१२/प्र.क्र.२२७/परि-२, 
दिनांक ७ मे, २०१२ 


परिपत्रक :- 


शालेय विदयार्थ्यांच्या सुरक्षित बाहतूकीसंबंधी स्कूल बस धोरणानुसार महाराष्ट्र मोटार 
वाहन (स्कूल बसकरीता विनियम), नियम २०११ दिनांक २२.०३.२०११ च्या शासन अधिसूचनेन्वये 
प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. या नियमावलीतील नियम ५ मधील तरतूदीनुसार मुलांची सुरक्षितता 
आणि शाळेत त्यांची ने-आण करण्याच्या मुद्यांवर चर्चा करुन निर्णय घेण्यासाठी आणि शिफारस 
करण्यासाठी, प्रत्येक जिल्ह्याकरीता पोलीस आयुक्‍त किंबा जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांच्या 
अध्यक्षतेखाली एक 'जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता afr?’ गठीत करण्याबाबत विहित केले आहे. 
याअनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्र. एमव्हीआर 
-०८०८/प्र.क्र.१५३/परि-२, दिनांक ३० एप्रिल, २०११ अन्वये सर्व संबंधितांना निदेर्श देण्यात आलेले 
असून त्यानुसार कार्यवाही सुरु आहे. 
2. स्कूल बस नियमावलीतील तरतूदीच्या अंमलबजावणीबाबत स्कूल बस वाहतूकदार 
संघटनेने जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समितीमध्ये संघटनेच्या प्रतिनिधींना बैठकौस आमंत्रित 
करण्याबाबत केलेल्या विनंतीस अनुसरुन यापुढे, जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समितीच्या बैठकोस 
स्कूल बस वाहतूकदार संघटनेच्या प्रतिनिधीस आवश्यकतेप्रमाणे आमंत्रित करण्यात यावे, असे निर्देश 
देण्यात येत आहेत. 
३. यानुसार, सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी 
आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व "ता. 


( रा. गो. गायकवाड ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१, प्रधान सचिब (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


CMra-2\R.G.GAIK WAD\school busLT 


२. सचिव, शालेय शिक्षण व ster विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सर्चिव, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. परिवहन आयुक्‍त, मुंबई. 

६. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. सर्व पोलीस आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. सह पोलीस आयुक्‍त (वाहतूक), वरळी, मुंबई. 

९, महाव्यवस्थापक, बेस्ट भवन, मुंबई. 

१०. प्रोजेक्ट ऑफीसर, एमयुटीपी, हॉर्निमल सर्कल, बोटाबाला बिल्डींग, टाऊन हॉल, कुलाबा, मुंबई. 
११. सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक 

१२, सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

१३. सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक 


१४. शिक्षण निरिक्षक, मुंबई (मध्य/पूर्व/पश्‍चिम) 

१५. सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त 

१६. महानगरपालिका परिवहन महाव्यवस्थापक 

१७. महानगरपालिका परिवहन व्यवस्थापक 

१८. सर्व विभागीय नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ 
१९. सर्व नगरपालिकांचे मुख्य अधिकारी 

२०. सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 

२१. सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 

२२. उप परिवहन आयुक्‍त (अंमल-१), महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई. 


CMra-2\R.G.GAIK WAD\school 00. 


